लोकसभा निवडणूक - 2098 करिता पोलीस 
अधिक्षक, पुणे (ग्रामीण), यांनी बंदोबस्तासाठी 
भाडेतत्त्वावर अधिग्रहित केलेल्या वाहनांच्या 
भाड्यापोटी देय असलेल रु.१९,९४,०३८/- 
इतकी रक्कम अदा करण्याच्या प्रस्तावास 
कार्योत्तर मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-०४१९/१७३/प्र.क्र.८५/ विशा १अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १२ मे, २०२१. 


संदर्भ :- 9) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं 
/३०/वि.स.नि.१९/पो.अ.पुणे ग्रा/५०/२०१९, दिनांक १८.०३.२०२१. 
२) पोलीस अधिक्षक, पुणे ग्रामीण यांचे पत्र क्र.पशा-११/विधानसभा निवडणुक 
२०१९ देयके प्रशासकिय मंजुरी/२०२१/४४३७, दिनांक १०.०३.२०२१. 
प्रस्तावना :- 


पोलीस अधीक्षक, पुणे (ग्रामीण) यांनी सार्वत्रिक ळोकसभा निवडणुक सन २०१९ साठी पुणे 


जिल्ह्यातील लोकसभा मतदार संघातील निवडणुकीच्या दरम्यान सर्व प्रक्रिया शांतपणे पार 


पाडवी, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबधित राहावी याकरिता शासन नियमाप्रमाणे ठरवून 


दिलेल्या भाडे तत्वावर निवडणुक बंदोबस्तासाठी खाजगी वाहने अधिग्रहित केलेली होती. 


सदर अग्रिहित केलेल्या खाजगी वाहनांच्या भाड्यापोटी एकुण रु.१९,९४,०३८/- (अक्षरी रूपये 


एकोणीस लाख चौ-याण्णव हजार अडतीस फक्त) इतकी देय रक्‍कम अदा करण्यास कार्योत्तर 


मंजुरी मिळणेबाबतच्या प्रस्तावास कार्योत्तर मंजुरी देण्याची व सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षात 


उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून सदर रक्‍कम खर्च करण्यास मंजूरी देण्याची बाब झासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


पोलीस अधीक्षक, पुणे (ग्रामीण) यांनी सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुक सन २०१९ साठी 


पुणे जिल्ह्यातील लोकसभा मतदार संघातील निवडणुकीच्या दरम्यान सर्व प्रक्रिया शांतपणे पार 


पाडवी, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबधित राहावी याकरिता शासन नियमाप्रमाणे ठरवून 


दिलेल्या भाडे तत्वावर निवडणुक बंदोबस्तासाठी खाजगी वाहने अधिग्रहित केलेली होती. 


सदर अग्रिहित केलेल्या खाजगी वाहनांच्या भाड्यापोटी एकुण रु.१९,९४,०३८/- (अक्षरी रूपये 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०४१९/१७३/प्र.क्र.८५/ faa १अ 


एकोणीस ळाख चौ-याण्णव हजार अडतीस फक्त) इतक्या देय रक्‍कमेस वित्तीय वर्ष 2029- 


2022 च्या विहित लेखाशिर्षाखालील शिल्लक अनुदानातून अदा करण्याच्या प्रस्तावास कार्योत्तर 


मंजूरी देण्यात येत आहे. 
सदरचा खर्च मागणी क्र. “बी-१, २०५५-पोलीस, १०९-जिल्हा पोलीस, (००) (०१)-जिल्हा 


पोलीस बल (२०५५०१६८), इतर खर्च-५०” या लेखाशिर्षाखाळी सन 2029-2022 या वित्तिय 


वर्षातील उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमावली, १९७८, भाग-१, उपविभाग-२, 


अनुक्रमांक-१३, नियम क्र. ६० व ६१ अन्वये विभागप्रमुख व प्रादेशिक प्रमुख यांना असलेले 


खर्चाचे अधिकार तसेच वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उप विभाग-१ 


मधील अनुक्रमांक ६, नियम-४०(१) अन्वये प्रशासनिक विभागास असलेल्या पूर्ण अधिकारात 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०५१२१२०१२९६३२९ असा 


आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


itally signed by Sanjay Dagadu Khedek. 


Sanjay Dagadu ५५५००५५५०५ 


2.5.4.20=a53701d2758331055dd3c46d61 5836791 2b 


Khedeka r Drsded2 709 1b4de20bdf4fss, Sanjay Dagad 


Date: 2021.05.12 12:06:53 +05'30' 


(संजय खेडेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र, कोल्हापूर. 
३. जिल्हाधिकारी, पुणे. 
४. पोलीस अधिक्षक, पुणे (ग्रामीण). 
५. महाळेखापाल-१ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
६. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
८. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


